मौजे करंजवण ता.दिडोंरी जि. नाशिक येथे 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना - २०१८ /प्र.क्र.३१/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०६ नोव्हेंबर,२०२० 


वाचा - 
१. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक, संआसे/ कक्ष-9 अ/टे ७/करंजवण/ 
नाशिक /प्राआकेंद्र /स्थापना /७९७३-७५ / २०१७, दिनांक.-०६.११.२०१७. 


प्रस्तावना - 


मौजे करंजवण ता.दिंडोरी जि. नाशिक येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणेबाबत 
स्थानिक लोकप्रतिनिधी/समाजसेवक यांनी मागणी केली आहे. त्यानुसार मौजे करंजवण ता.दिंडोरी 


जि. नाशिक येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन 


होता.याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 
मौजे करंजवण ता. दिंडोरी जि. नाशिक येथे “विशेष बाब” म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरु करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती आणि जिल्हा 


परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत ठरावास मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी 


विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर प्राथमिक आरोग्य केद्रांचे बांधकाम व पदनिर्मिती 


करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्थापना २०१८/प्र.क्र.४४/आरोग्य-३, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११०३१५४४४२३८१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


७ 

२0 ५ h a Nn | Digitally signed by Roshani 

Dinesh Kadam Patil 
‘ DN: c=IN, o=Government Of 

D | Nn € S h Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ef30cb7b664b40931538 


Ka d a mM 1bc532d12b8f769b464113ab890 
f880b12d2700c2cb, cn=Roshani 
° Dinesh Kadam Patil 
Pp a t | | Date: 2020.11.06 13:54:30 +05'30' 
(रो.दि.कदम -पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा HAI AST आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचाळक-१,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, नाशिक 


८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 


. नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्रालय,मुंबई 
. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

११. 
१२. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


